भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांची 
बदलीने पदस्थापना... 
पोलीस उप महानिरीक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२०७/पोल-१ 
२रामजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ३० मे, २०१८ 


वाचा:- पोळीस आस्थापना मंडळ क्र. १ यांची दिनांक ३०.०५.२०१८ ची शिफारस 


SIA आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोळीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या अधिकारी यांची त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव =| सध्याच्या नेमणूकीचे ठिकाण । पदस्थापनेचे ठिकाण 


हि ; श्री.श्रीकांत के. पोलीस उप महानिरीक्षक, पोलीस उप महानिरीक्षक, अमरावती 
तरवडे, भापोसे गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा., — परिक्षेत्र, अमरावती 
पुणे (विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे 


पद तात्पुरते श्रेणी अवनत करुन) 


2. उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता नियंत्रक अधिकारी यांनी 
तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी त्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 

३. सदर झासन AST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३०१८३६४५७०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 


e 
K | A DN: c=IN, o=Government Of 
a | a S e Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f 


Gaikwad 5000005 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१८/प्र.क्र.२०७/पोल-१ 


प्रत, 


भै. 
२. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

९. 


संबंधित अधिकारी. 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
११. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


